फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
तसेच, विद्यमान पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४-२५/८०७, 
दि.३०.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तसेच, विद्यमान पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ 
करण्यास, शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविल्यानुसार 
विद्यमान औषधनिर्माणश्ास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास तसेच, विद्यमान पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शरर्ती:- 

१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी GIR ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केळेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या, तसेच, फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस, संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 
करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३७७/तांशि-४ 


2. 


संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 


) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 


भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमांचे प्रवेशा शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 


नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास, त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूजान (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर तांत्रिक कर्मचारी, फार्मसी 


aie ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या निकषाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना 
नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. वेतन व भत्ते इ. बाबत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकडून तसेच, संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


) संस्थेने आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या 


मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, फार्मसी Hii ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) Vr संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


qo) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी 


शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते संबंधित सहसंचालक, तंत्र 
शिक्षण विभागीय कार्यालय यांनी संबंधित महाविद्यालय/ संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


) महाविद्यालयाने/संस्थेने सदर अभ्यासक्रमाकरीता, संबंधित विद्यापिठाचे संलग्नीकरण 


प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 


मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


चि 


या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 


प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३७७/तांशि-४ 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१८३२४९३००८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO 


TH O RAT AJ IT KU M AR DN: CN THORAT. AJITKUMAR ARUNRAO, C = IN. 


ARUNRAO aneaee 
(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३) संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६ निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.377/TE-4, Dated: 03 October, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


Sr.N| DTE | PCI | INSTITUTENAME | STATUS | PROGRAMME | UNIVERSITY | LEVEL OF MAIN COURSE NAME | INTAKE INTAKE | VARIATION | REMARKS 
o. | CODE | CODE NAME COURSE COURSE APPROVED | APPROVED 
NAME BY GOVT. | BYPCIAY. 


Sant Gajanan Un-Aided | PHARMACY Shivaji POST Pharm.D Pharm.D 
Maharaj College of University, GRADUATE 

Pharmacy Kolhapur 

Mahagaon, Site, 

Chinchewadi, Tal. 

Gadhingalaj, Dist. 

Kolhapur - 416 503 


Pharmacology 


A.Y. 2023-24 | 2024-25 


1 


Pharmaceutics 


Mahatma Gandhi Un-Aided | PHARMACY Savitribai 
Vidyamandirs Phule Pune 
Samajshri University 
Prashantdada Hiray Pune 
College of 

Pharmacy, Loknete 

Vyankatraoji Hiray 

marg, Malegaon 

Camp, Malegaon, 

Dist, Nashik - 423 

105 


MDA School of Un-Aided | PHARMACY |Dr. Babasaheb POST M. Pharmacy | Pharmacology 
Pharmacy, Kolpa - Ambedkar GRADUATE 
413 512 Technological 
Uni it’ 
(06६६4 POST M. Pharmacy | Pharmaceutics 
Lonere G 
RADUATE 


Womens College of | Un-Aided | PHARMACY | Dr. Babasaheb 
Pharmacy, Peth, Ambedkar 
Vadgaon, Technological 
Tal.Hatkanangle, University, 
Dist. Kolhapue - Lonere 
416 112 


DTE PCI 

CODE } CODE 

4650 PCI- 
1517 


1292 PCI- 
4308 
6933 | PCI- 
3027 


2591 PCI- 
3060 


P.R.Patil Institute 
of Pharmacy, Arvi 
Road, Talegaon 
Sp.,Tq.Ashti, 
Wardha, Talegaon 
sp - 442 202 


Dr. R.N.Lahoti 
Institute of 
Pharmaceutical 
Education and 
Research Center, 
Sultanpur - 443 302 


Sarsam College of 
Pharmacy, 
Palshiwadi - 412 
304 


Dnyansadhana 
College of 
Pharmacy, 
Dharmapuri - 
431401 


NAME 


Un-Aided | PHARMACY Rashtrasant 
Tukdoji 
Maharaj 
Nagpur 
University, 
Nagpur 


Un-Aided | PHARMACY Sant Gadge 
Baba Amravati 

University 

Amravati 
Un-Aided | PHARMACY | Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 

University, 

Lonere 


Un-Aided | PHARMACY | Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, 
Lonere 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.377/TE-4, Dated: 03 October, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


COURSE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 
POST 
GRADUATE 
POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 
POST 
GRADUATE 


COURSE 
NAME 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


M. Pharmacy 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Pharmaceutics 


Pharmaceutics 


Pharmaceutical 


Quality Assurance 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Pharmacology 
Pharmaceutics 


Pharmaceutical 
Chemistry 
Pharmaceutical 
Analysis 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


APPROVED 
BY GOVT. 
A.Y. 2023-24 


APPROVED 
BY PCIA.Y. 
2024-25 


Ez 
4 


-> 
uw 


bh bh bh 


ray 
uw 


-> 
uw 


-> 
uw 


ray 
uw 


-> 
uw 


bh bh bh 


ray 
uw 


-> 
uw 


-> 
uw 


-> 
uw 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.377/TE-4, Dated: 03 October, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


क. DTE | PCI | INSTITUTENAME | STATUS | PROGRAMME | UNIVERSITY | LEVEL OF MAIN COURSE NAME | INTAKE INTAKE | VARIATION | REMARKS 
o. | CODE | CODE NAME COURSE COURSE APPROVED | APPROVED 
NAME BY GOVT. | BY PCIAY. 


A.Y. 2023-24 | 2024-25 


3490 | PCI- |VP College of Un-Aided | PHARMACY | Dr. Babasaheb POST M. Pharmacy | Pharmaceutical 


15 Increase in 
2549 |Pharmacy At Post Ambedkar GRADUATE Quality Assurance Intake 
Madkhol Tal Technological 
Sawantwadi, Dist University, 
Sindhudurg, Lonere 
Madkhol 416510 
a 
शिंगी 


Increase in 


POST M. Pharmacy | Pharmacology 
GRADUATE 


POST M. Pharmacy |Pharmaceutical 
GRADUATE Chemistry 
Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO 


THORAT AJITKUMAR ow: cn = THoRAT AJITKUMAR ARUNRAO, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

AR U N RAO MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.10.03 18:19:55 +05'30' 


Intake 


Increase in 
Intake 


